मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील 
रिट क्र.१५२२१/२०१७ व ७४२६/२०१९ मधील 
दि. ०४/०७/२०१९ चे सामाईक न्यायनिर्णयानुसार 
अमरावती संभागातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, 
बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ यांचे 
अधिनस्त प्रक्षेत्रावरील एकूण ५९ मजुरांची श्रेणी-१ मजूर 
पदावर नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १) मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना येथे दाखळ तक्रार युएलपी क्र.१०/२०१३ मध्ये 
दिनांक १०.२.२०१७ चा न्याय निर्णय. 

२) मा.औद्योगिक न्यायालय, लातूर येथे दाखल तक्रार युएलपी क्र.२५/२०१७ मध्ये 
दिनांक २६.९.२०१८ चा न्याय निर्णय 

3) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मध्ये दिनांक ४.७.२०१९ रोजी झालेला सामाईक न्याय निर्णय. 

४) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल रिट पि. क्र.३६०१/२०२२ मध्ये मा. 

न्यायालयाने दिनांक १०/२/२०२३ रोजी दिलेला न्याय निर्णय. 

५) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. युएलपी-१०२०/११८/प्र.क्र.५/ आस्था-३/ ३८३५, 

दिनांक २/२/२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा 
अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ यांचे अधिनस्त 
प्रक्षेत्रावरील एकूण १३६ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. मा. 
न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून त्यातील ५९ मजुरांची श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी 
प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. 

१. विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर विभाग लातूर यांचे अधिनस्त जिल्हा अधीक्षक कृषी 
अधिकारी, नांदेड यांचे स्तरावरील ५७ रोजंदारी मजुरांचे प्रकरणी शेतकरी शेतमजूर पंचायत 
(महाराष्ट्र) या संघटनेने विषयांकित तक्रार यु.एल.पी.क्र.१०/२०१३ मा. औद्योगिक न्यायालय, जालना 
येथे दाखल केली होती. सदर प्रकरणात मा. न्यायालयाने दि.१०/०२/२०१७ रोजी प्रकरणातील 
एकूण ५७ पैकी ३ मजुरांचे कामाचे दिवस २४० दिवसांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना वगळून प्रक्षेत्रावरील 
प्रकरणाशी संबंधित उर्वरित ५४ रोजंदारी मजुरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असा 
निकाल दिला आहे. त्याविरोधात शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे 
रिट याचिका क्र.१५२२१/२०१७ दाखल करण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ A 


२. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील यु.एल. पी.क्र.२५/२०१७ या 
प्रकरणात मा. औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांनी दि.२६/०१/२०१८ रोजी निकाल देत प्रकरणातील 
६ रोजंदारी मजुरांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ अदा करण्यात यावेत व सदर मजुरांना मागणी 
केल्याप्रमाणे शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेशित केले होते. त्यानुसार दोन्ही 
प्रकरणांत साधर्म्य असल्याने शासन स्तरावरुन सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र.७४२६/२०१९ दाखल करण्यात आली होती. 

३. मा. उच्च न्यायालयाने रिट पिटिशञन क्र.१५२२१/२०१७ व Re पिटिशन क्र.७४२६/२०१९ या 
प्रकरणात साधर्म्य असल्याने व जि.अ.कृ.अ. उस्मानाबाद यांचे स्तरावरील पूर्वीच्या तक्रार 
यु.एल.पी.क्र.८०/२०१५ मधील रिट याचिका क्र.१०४९७/२०१८ मधील दि.०६/१०/२०१८ रोजीच्या 
निकालाच्या धर्तीवर एकत्र सुनावणीस घेण्यात येऊन दि. ०४/०७/२०१९ रोजी संयुक्‍त निकाल देत 
काही मुद्दे उपस्थित करून, प्रस्तुत प्रकरणातील मजुरांना व अशा इतर सर्व मजुरांचा सेवा कालावधी 
व त्यांची सेवा ज्येष्ठता विचारात घेऊन पात्र मजुरांना कायम करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणे 
बाबत निर्देशित केले. 

४. मा. उच्च न्यायालयाचे दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार कार्यवाही अनुसरताना 
संबंधित मजुरांच्या सेवाजेष्ठता याद्या तयार करणे करिता सुरुवात केली असता प्रक्षेत्रावरील 
कार्यालयात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने व त्यासंबंधी उपलब्ध असलेली दस्त व अभिलेखे 
फार जुनी व जीर्ण झालेली असल्याने ते तपासून माहिती संकलित करण्यासाठी अधिनस्त 
कार्यालयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे व त्याकरिता बराचसा कालावधी लागलेला 
आहे. सदर प्रकरणात कार्यवाही सुरु असताना मध्यंतरीच्या कालावधीत राज्यात विधानसभा 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने त्याकरिता उपलब्ध मनुष्यबळ निवडणूक प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे 
प्रकरणी मुदतवाढ घेण्यासाठी व प्रकरणातील सर्व वास्तविकता मा. उच्च न्यायालयाचे सविनय 
निदर्शनास आणून देण्यासाठी सरकारी वकिलांचे सल्ल्याने संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 
नांदेड यांचे स्तरावरून सिव्हील अँप्लिकेशन क्र.२५६५/२०२० अन्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आले होते. सदर प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने 
प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकून घेत वास्तविकतेच्या आधारावर अंशतः मान्यता प्रदान करत दि. 
39/03/2020 अखेर पर्यंत सदर रिट पिटिशनमधील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशित 
केले होते. 

५. दरम्यानच्या कालावधीत, मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयाची 
अंमलबजावणी विहीत मुदतीत न झाल्याने प्रकरणातील मजूर अर्जदारांच्या संघटनेच्या वतीने मा. 
उच्च न्यायालयात अवमान याचिका क्र.३३३/२०२० दाखल करण्यात आली आहे. सदर अवमान 
याचिकेत प्रतिवादी यांची व शासनाची भूमिका विषद करुन velar उपलब्ध दस्त व 
अभिळेखांवरून व जाहीर प्रकटन दिल्यानंतर संकलित करण्यात येत असलेली माहिती सर्वाना ज्ञात 
झाली व त्यामुळे भविष्यात कोणी याबाबत आक्षेप घेणार नाही आणि आक्षेप घेतळाच तर तो निरर्थक 
होईल. तद्नंतर, उक्त नमूद केलेनुसार उपलब्ध दस्त व अभिलेखे यांची पडताळणी करुन ज्या 
मजुरांचे वयाचे पुरावे उपलब्ध होऊ शकले नाहीत त्यांचे बाबत वयाची निश्चिती हि शारिरीक वैद्यकीय 
तपासणी करुन, मा. जिल्हा शल्यचिकित्सक, यांचे द्वारे करण्यात आळेली असून सदर माहिती 
प्रमाणित करण्यात आलेली आहे व मजुरांची वैद्यकीय तपासणी करुन त्यांचे अंदाजे वय निश्चित 
केलेनुसार वयाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यात आलेले आहेत व ज्या मजूरांचा जन्म दिनांक अवगत 
झाला नाही अशा मजुरांचा जन्म दिनांक हा १ जुले असा मानीव गृहित धरला आहे. सदर प्रचलित 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ A 


नियम व तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शाती) नियम १९८१ मधील नियम क्रमांक 
३८ (2) (बी) व (ई) मधील तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात आळेळा आहे. अमरावती संभागातील 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ यांचे अधिनस्त 
एकूण ४१ प्रक्षेत्र असून त्यातील उपलब्ध दस्त व अभिलेखांवरुन प्रक्षेत्रावरील मजुरांच्या कामाच्या 
दिवसांचा कमी/अधिक (२४० दिवसांपेक्षा) काळावधी विचारात न घेता सर्व रोजंदारी मजुरांचा समावेश 
करुन मजुरांच्या केवळ नियुक्ती दिनांकापासून ज्येष्ठता सूचीचे प्रपत्र-१ तयार करण्यात आले आहे. 
प्रपत्र-१ नुसार एकूण मजुरांची संख्या ३६४३ असल्याचे पडताळणी अंती आढळून आले आहे. 


विवरणपत्र-१ 
अ.क्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रपत्र-१ एकूण मजुरांची संख्या 
धिक बुलढाणा १२५४ 
२. अकोला ९७४ 
३. वाशिम १५८ 
४. अमरावती २७४ 
षु. यवतमाळ ९८३ 
एकूण ३६४३ 


उक्त नमूद प्रपत्र-१ मधील ज्येष्ठता सूचीतीळ ज्या रोजंदारी मजुरांनी एका वर्षात २४० किंवा 
त्यापेक्षा अधिक दिवस काम केल्याचे आढळून आलेले आहे, अशा मजुरांचा समावेश केल्याने मजुरांची 
संख्या १३६ आहे. अधिकृत अभिलेखे हजेरी पत्रक/रोख पुस्तके मा. न्यायालयीन आधारभूत 
इ.दस्तऐवजांचा विचार करण्यात येऊन ज्या मजुरांचे कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्याहून अधिक 
आहेत अशा श्रेणी-१ मंजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची एकूण संख्या ५९ आहे. 

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा 
अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ यांचे अधिनस्त 
प्रक्षेत्रावरील एकूण १३६ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे त्यातील 
मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून ५९ मजुरांची श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट क्र.१५२२१/२०१७ व 
७४२६/२०१९ मधील मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ०४/०७/२०१९ चे न्यायनिर्णयानुसार जिल्हा 
अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ यांचे अधिनस्त 
प्रक्षेत्रावरील एकूण १३६ मजुरांनी २४० दिवस किंवा अधिक कालावधीचे कामकाज केले आहे. 
त्यातील मा. न्यायालयीन आधारभूत दस्त तपासून ५९ मजुरांची श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. जिल्हा निहाय मजूरांच्या नियुक्तीचे विवरणपत्र शासन 
निर्णयासोबतच्या “ प्रपत्र-अ ” मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ A 


२. अमरावती संभागातील जिल्हानिहाय पात्र मजुरांचा गोषवारा 
अ) जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा :- 

एकूण ११ प्रक्षेत्र असून उपलब्ध सर्व दस्त व अभिलेखांवरून, एकूण मजुरांची संख्या 
१२५४ आहे. ज्या मजुरांचे कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा 
मजुरांची संख्या २२ आढळून आलेली आहे. त्यांपैकी नियुक्‍ती दिनांकास gales झालेले 
एकूण ५ मजूर तसेच मृत्यू aids मजूर ४ असून इतर निकष पूर्ण करुन श्रेणी-१ मजूर 
पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या १३ आहे. 


ब) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अकोला : 

एकूण ०७ प्रक्षेत्र असून उपलब्ध सर्व दस्त व अभिलेखांवरुन, एकूण मजुरांची संख्या 
१७४ आहे. ज्या मजुरांचे कामकाजाचे दिवसः Wo किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा 
मजुरांची संख्या ११ आढळून आलेली आहे. त्यापकी नियुक्‍ती दिनांकास वयाधिक्य झालेले 
एकूण ४ मजूर तसेच मृत्यू झालेले मजूर ३ असून इतर निकष पूर्ण करुन श्रेणी-१ मजूर पदावर 
नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या ०४ आहे. 


क) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम 

एकूण ०५ प्रक्षेत्र असून, उपलब्ध सर्व दस्त व अभिळेखांवरुन, एकूण मजुरांची संख्या 
१५८ आहे. ज्या मजुरांचे कामकाजाचे दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा 
मजुरांची संख्या ०९ आढळून आलेली आहे. त्यांपेकी नियुक्‍ती दिनांकास वयाधिक्य झालेले 
एकूण ०१ मजूर तसेच मृत्यू HGS मजूर ०२ असून इतर निकष पूर्ण करुन श्रेणी-१ मजूर 
पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या of आहे. 


ड) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अमरावती:- 

एकूण १० प्रक्षेत्र असून, उपलब्ध सर्व दस्त व अभिलेखांवरून, एकूण मजुरांची संख्या 
२७४ आहे. ज्या मजुरांचे कामकाजाचे दिवसः २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत, अशा 
मजुरांची संख्या ४४ आढळून आलेली आहे. त्यांपैकी नियुक्‍ती दिनांकास वयाधिक्य झालेले 
एकूण २३ मजूर तसेच मृत्यू झालेळे मजूर ०३ असून इतर निकष पूर्ण करुन श्रेणी-१ मजूर 
पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची संख्या १९ आहे. 


ई) जिल्हा अधिक्षक कृष्षि अधिकारी, यवतमाळ:- 
एकूण ०८ प्रक्षेत्र असून एकूण मजुरांची संक्ष्या ९८३ आहे. ज्या मजुरांचे कामकाजाचे 
दिवस २४० किंवा त्यापेक्षा अधिक आहेत,अश्ा मजुरांची संख्या ४९ आढळून आलेली आहे. 
त्यापैकी नियुक्‍ती दिनांकास वयाधिक्य झालेले एकूण २० मजूर तसेच मृत्यू झालेले मजूर १२ 
असून इतर निकष पूर्ण करून श्रेणी-१ मजूर पदावर नियुक्तीसाठी पात्र ठरणाऱ्या मजुरांची 
संख्या १७ आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


SRA निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ A 


3. सदर अमरावती संभागातील मजुरांचा एकत्रित जिल्हानिहाय गोषवारा खालीलप्रमाणे 


गोषवारा 
अ.क्र. | जिल्हा प्रक्षेत्र  । प्रपत्र१ प्रपत्र-२ ग्रेड वन 
अधिक्षक  । संख्या | नुसार | अधिकृत दस्त व अभिलेखांच्या आधारे २४० | मजुरांची 
कृषि मजूर | दिवस काम केलेले मजूर जिल्हा 
अधिकारी संख्या । एकूण । नियुकक्‍्तीस | निधन । वयाची | निहाय 
सेख्या । पात्र झालेले | go वर्षे | रिक्‍त 
पूर्ण पदसंख्या 
झालेले 
|. a २ ३ 8 4 द 9 ८ 8 
fa | बुलढाणा |. 9a | १२५४ २२ १३ ०४ ०५ १९ 
२ अकोला ०७ ९७४ शि. ०४ ०३ ०४ १२ 
३ वाशिम ०५ १५८ ०९ of ०२ p09 ०९ 
8 अमरावती | १० | २७४ ४५ १९ ०३ २३ |. ad | 
षु यवतमाळ ०८ ९८३ 88 १७ १२ २० ०९ 
एकूण ४१ ३६४३ १३६ ५९ २४ 43 ६० 
४. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ दि.१७/४/२०१५ भाग 


पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकार अ. क्र.२ नियम क्र. ७ मध्ये नमूद केल्या नुसार “न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार 
किंवा न्यायालयीन निर्णयाबाबत पुनर्विलोकन अर्ज किंवा अपील करावयाचे सर्व मार्ग संपल्यास 
करावयाच्या प्रदानांबाबत प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार प्रदान केळे आहेत. त्या 
अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प. आयुक्त कृषी कार्यालयाने मा. न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार नियुक्‍ती प्रदान 
करताना झासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. रोजदारी 
मजुरांना ग्रेड- पदावर नियुक्‍ती करताना त्यांना अदा करावयाच्या वेतन व भत्ते यांची अचूक परिगणना 
करण्यात यावी. या प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

a सदरचा शासन निर्णय विधी व न्याय विभाग औरंगाबाद, अनौ. संदर्भ क्र.५७/२०१९, दिनांक 
१९/३/२०१९ व अनोौ.सं.क्र.२७४/२०२२, दिनांक 90.99.2022 रोजीच्या अभिप्रायास अनूसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२७१२५८२३४८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
HEMANT GORAKHNATH 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ अ 


२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर 

३) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४) संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५) अधिदान व लेखा लेखाअधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

६) सह संचालक (आस्थापना),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
) 
) 
) 


७) सह संचालक (लेखा व कोषागारे) संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
८) विभागीय कृषि सह संचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 

९) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,बुलढाणा/अकोळला/वाशिम/अमरावती/यवतमाळ 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/अकोला/वाशिम/अमरावती/यवतमाळ 

११) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ A 


विवरणपत्र “अ” 


शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०२३/प्र.क.५४/१३ अ, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ 
नियुक्तीसाठी पात्र ठरलेल्या ५९ मजुरांची यादी 


ओ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा :- 


अ.क्र प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील 
जेष्ठता क्रमांक 

१ जिफरोवा बुलढाणा दिलीप गुलाबराव सपकाळ २१ 

२ | ताफरोवा आसलबांव जि. बुलढाणा महादेव नारायण राखोडे ३६ 

3 ताफरोवा आसलबांव जि. बुलढाणा भास्कर पांडुरंग गावडे ३७ 

8 ताफरोवा आसलबांव जि. बुलढाणा वसंत गुलाब दाणे (पाटील) ४१ 

4 जिफरोवा बुलढाणा नारायण गोंविदा पवार १६४ 

& जिफरोवा बुलढाणा संजय नामदेव डुकरे २८९ 

9 जिफरोवा बुलढाणा रामदास लक्ष्मण साबळे २९० 

ट्र ताफरोवा दे. मही जि. बुलढाणा Wat हरिभाऊ मुजमुले ३४३ 

९ जिफरोवा बुलढाणा अनिल किसन डुकरे ३६१ 

१० | ताफरोवा दे. मही जि. बुलढाणा गणेश रमेश मुजमुले ६५६ 

११ । ताबिके/ताफरोवा सि.राजा बुलढाणा सखु जगन शिदे १०३५ 

१२ | ताबिके/ताफरोवा सि.राजा बुलढाणा हलिमा जयतुल्ला पठाण १०३६ 

१३ । ताबिके/ताफरोवा सि.राजा बुलढाणा शोभा भिमराव तायडे १०३८ 

ब) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, अकोला : 

अ.क्र प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील 
जेष्ठता क्रमांक 

१ फळरोपवाटिका शिर्ला प्रल्हाद जानराव टप्पे ७९५ 

२ ता.बि.के. व कृ.चि.आळदा सुरेश भिकाजी मोहोड ७९८ 

३ ता.बि.के. व कृ.चि.आळदा शेषराव भगवान मोहोड ९५२ 

४ ता.बि.के. व कृ.चि.आळदा गजानन शिवराम खाडे ८१२ 

क) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम 

अ.क्र प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील 
जेष्ठता क्रमांक 

१ ता.फा.रो.वा. माळेगाव माणि प्रल्हाद वैद्य ११७ 

२ ता.फा.रो.वा. मालेगाव बबन रामभाऊ राऊत ११८ 

3 ता.फा.रो.वा. माळेगाव पंडित संपत गवई १३५ 

8 ता.फा.रो.वा. माळेगाव राम गणपत नागरे १५० 

५ ता.फा.रो.वा. माळेगाव संजय तान्हाजी लहाने १५१ 

६ ता.फा.रो.वा. मालेगाव सुभाष aaa बळी १५५ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२३/ प्र.क्र.५४/१३ A 


ड) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अमरावती:- 


अ.क्र प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील 
जेष्ठता क्रमांक 
१ ता.फा.रो.वा. परतवाडा अरविद बळीराम वनवे ६ 
२ ता.फा.रो.वा. परतवाडा PAT जानराव पाथरे ७ 
३ ता.फा.रो.वा. अमरावती अरविद भगवान खंडारे २४ 
8 ता.फा.रो.वा. अमरावती हरिभाऊ बापुराव We ४५ 
4 ता.फा.रो.वा. परतवाडा विलास परडाराम परतेकी Yo 
६ ता.फा.रो.वा. परतवाडा रामदास इरभान भटकर ५१ 
७ ता.फा.रो.वा. अमरावती नरेंद्र मातीरात वाघमारे ६० 
ता.फा.रो.वा. परतवाडा मुकोंदा बबन चौबे ६७ 
९ ता.फा.रो.वा. परतवाडा जगत नामदेव आमटे ७६ 
१० । ता.फा.रो.वा. परतवाडा संजय नारायण बेंडे ९० 
११ । ता.फा.रो.वा. परतवाडा मनोज श्रीधर पराते ९१ 
१२ | ता.फा.रो.वा. परतवाडा गिरीधर वासुदेव सोनार ९९ 
१३ | ता.फा.रो.वा. चांदूरबाजार अनिल श्रीधरराव देशमुख १०० 
१४ । ता.फा.रो.वा. अमरावती जगदीशा बाबाराव राऊत १०६ 
१५ । ता.फा.रो.वा. अमरावती सुनिल पंडितराव इंगळे १०७ 
१६ | ता.फा.रो.वा. अमरावती नंदकिशोर भुजंगराव खेकाडे ११५ 
१७ । ता.फा.रो.वा. तिवसा विलास शांकरराव पेठे १२४ 
१८ | ता.फा.रो.वा. अमरावती उदय मधुकरराव देव १२५ 
१९ । ता.फा.रो.वा. तिवसा राजू महादेव ठाकरे १६१ 
इ) जिल्हा अधिक्षक कृष्षि अधिकारी, यवतमाळ:- 
अ.क्र प्रक्षेत्र मजूराचे नाव प्रपत्र-१ मधील 
जेष्ठता क्रमांक 
१ ता.फा.रो.वा. वरूड लता भिकाजी कोल्हे १०२ 
२ ता.फा.रो.वा. वरूड विकास दिपला जाधव ३०५ 
३ ता.फा.रो.वा. वरूड रामधान सुर्यभान पवार ३८० 
8 ता.फा.रो.वा. सोनावाढोणा श्रीराम पांडुरंग मानतुटे ९३ 
षु ता.फा.रो.वा. वरूड दत्ता गणा राठोड १९६ 
६ ता.फा.रो.वा. वरूड माधव भगाजी पडघने ३४७ 
७ ता.फा.रो.वा. वरूड गंगा बळीराम चव्हाण ३९७ 
ता.फा.रो.वा. वरूड उल्हास लक्षमण जाधव ४७१ 
ता.फा.रो.वा. वरूड मांगीलाल नथ्थू जाधव ४६७ 
१० | ता.फा.रो.वा. यवतमाळ शामराव उकंडराव घुळधुळे ४३९ 
११ । ता.फा.रो.वा. वरूड भारत राजू राठोड ४२० 
१२ ।ता.फा.रो.वा. वरूड उल्हास देविदास जाधव ४९१ 
१३ | ता.फा.रो.वा. वरूड दगडू गोविदा माळेकर ७१६ 
१४ । ता.फा.रो.वा. दारव्हा गणेश ज्ञानदेव गवई ७५८ 
१५ | ता.बह.के. सोनावाढोणा पुंडलीक रामचंद्र गोळेकर ४७५ 
१६ ।ता.फा.रो.वा. वरूड शेशी सुदाम राठोड ६४३ 
१७ । ता.फा.रो.वा. बेलखेडे संदिप शेषराव कांबळे ९५८ 


REKKKKKKKKE 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


